लोकसभा/विधानसभा निवडणूक २०२४ 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील जिल्हा 
माहिती अधिकारी, गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१६/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ जोनवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) भारत निवडणूक आयोगाचेक्र.४३७/६/१/॥१७1/₹0॥/(॥१७॥/॥००/२०२३, 
दि.२१.१२.२०२३ रोजीचे पत्र 
२) मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.जीईएन-२०२३/प्र.क्र.७५१ 
/२३/३३, दि.३०.०१.२०२४ 


शासन आदेश :- 

आगामी लोकसभा निवडणूकांच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या कामाशी प्रत्यक्षपणे संबंधित असणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांपैकी स्वत:च्या जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या अथवा दि.३१.५.२०२४ पूर्वी एकाच जिल्ह्यात ३ वर्षे 
सेवा पूर्ण करणाऱ्या अथवा मागील ४ वर्षांपैकी ३ वर्षे एकाच जिल्ह्यात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ते ज्या 
जिल्ह्यात कार्यरत आहेत तेथून अन्यत्र बदली करण्यात यावी असे निदेश भारत निवडणूक आयोगाने 
दि.२१.१२.२०२३ च्या पत्रान्वये दिळे आहेत. सबब, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४(४) आणि 
४(५) मधील तरतुदीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील खाली नमुद केलेल्या अधिकाऱ्यांची 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
see 2 3 ४ 
| ; श्री.प्रविण कृष्णराव टाके जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, 
नागपूर नांदेड 
2. MAN वरकड जिल्हा माहिती अधिकारी, वर्धा | जिल्हा माहिती अधिकारी, 
यवतमाळ 
3. श्री.युवराज वि.पाटील जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर | जिल्हा माहिती अधिकारी, 
जळगाव 
४. श्री.वेलास मुरलीधर बोडके | जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी , 
नाशिक धुळे 
षु. श्रीमती संप्रदा बीडकर जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, 
सांगली नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.१६/३४-अ 


२. वरील अधिकाऱ्यांना बदल्यांच्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
सदर अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेझाची प्रतिक्षा न करता हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश समजून त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन आवश्‍यक अहवाल सर्व संबंधित 
कार्यालयास तसेच शासनास विनाविलंब सादर करावा. हे SAS तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात 
येणार नाही व त्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारे दबाव आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०११२४१०४१४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, ०4५०५६१५६५ OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


5.4.20=487393c812e41c98e63a7a73c63e1d078da4c3c899b430 
7a07d4d99b40a7d635, postalCode=400032, st=Mahi hy 


, st=Maharas| 
erialNumber=B813A4CECE1744D0527A20F20D 1 5FC2FFC7D445 
7A8AE2120E0D35781B42C049C, RIMA SUBHASH DUTTAROY 


2024.02.01 15:46:29 +05'30' 


(रिमा दत्तरॉय) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (मावज) याचं स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
६. उपसंचालक (लेख) , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
७. उप सचिव, कार्यासन ३३(निवडणूक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई 
८. संचालक, (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. संचालक, (माहिती)(वृत्त व प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१०. संचालक, (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद 
११. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 
१२. जिल्हा माहिती अधिकारी, नागपूर,नांदेड, नाशिक, धुळे, वर्धा, लातूर, सांगली, जळगाव, यवतमाळ 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर,नांदेड, नाशिक, धुळे, वर्धा, लातूर, सांगळी, जळगाव, यवतमाळ 
१४. संबंधित अधिकारी (मावज मार्फत), 
१५. सामान्य प्रशासन विभाग/३४ 
१६. निवड नस्ती (का.३४-आ). 


Cc WwW A -5 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


